सरस्वती सदन टिचर्स एज्युकेडान सोसायटी, नागपूर 
संचलित आदर्श सरस्वती सदन हायस्कूल, 
ता.जि.नागपूर व प्रियदर्शनी प्राथमिक शाळा, जि.नागपूर 
या झाळांचे रामनगर भारत विद्यालय व कनिष्ठ 
महाविद्यालय इमारत, रामनगर, ता.जि.नागपूर येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३१९/प्र.क्र.४६०/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ मार्च, २०२० 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुलै, २०१३. 

संदर्भ: 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे क्र.शिउस/माध्य/नागपूर/ 
५२२६/१९, दिनांक १९ जुन, २०१९ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

सरस्वती सदन टिचर्स एज्युकेशन सोसायटी, नागपूर संचलित आदर्श सरस्वती सदन 
हायस्कूल, उत्तर अंबाझरी मार्ग, धरमपेठ, ता.जि.नागपूर व प्रियदर्शनी प्राथमिक शाळा, धरमपेठ, नागपूर 
या हिंदी माध्यमाच्या अनुदानित माध्यमिक व प्राथमिक शाळांचे, रामनगर भारत विद्यालय व कनिष्ठ 
महाविद्यालय इमारत, रामनगर, ता.जि.नागपूर येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्‍त शाळेची सध्याच्या इमारतीची जागा नागपूर सुधार न्यासाने मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला 
दिल्यामुळे स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील 
अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवऱ्यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(8) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३१९/प्र.क्र.४६०/एसएम-१ 
(4) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे asa 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत 
पुढील कार्यवाही ४ आठवडयात करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१११२०२१८४७२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Raj jh 
DN: cIN, Gi 1t Of Mahi hy | 


Pravin Rajaram * 


Sch 
Sports Department, postalCode=400032 


t=Mahi 
2.5.4.20=ad4976f306de2810214ec2ea330d9daea59f1d3f45f. 


9227a3feaa541afl0d1 
M Uu ‘al h e INumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5{670b5bal 
3f51213ad071acd53714a284, PI Rajaram Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नागपूर 
५. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, नागपूर 
६. अध्यक्ष/ सचिव, सरस्वती सदन टिचर्स एज्युकेशन सोसायटी, नागपूर 
७. निवडनस्ती (एसएम-१). 


Cc AW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


